DASS\eco@\Marking\Pel-te\GR/cr- 3. lwp 
मामबी deem संघंटमांच्या नावाने कायरत 
असलेल्या ब गैरेंबाजबी कृत्य करणा-या 


अशासकीय संस्थावर कारवाई करणेबाबत, 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग । 
परिपत्रक क्रमांक : एसएचआर-०१०९/प्र.क्र.४९/पोल -९४, 
: __ मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२, दिनांक ०४ जून, २००९ 

प्रस्तावना :- . मा... अध्यक्ष, . राज्य .मानवी हक्क आयोग, मुंबई यांनी त्यांच्या क्रमांकः 
६३०/२००७-०८/७०१, दिनांक १२ .फेब्रुबारी, २००९ च्या आदेशान्वये शासनाच्या असे निदर्शनास 

आणूम दिले आहे की, मुंबई येथील मानब अधिकार या नाबाचा वापर करुन कार्यरत असलेली एक 
खाजगी संस्था राज्य मानबी हक्क आयोगाशी कोणत्याही प्रकारे संलग्न नसून ब सदर संस्थेस 
आयोगाचे कोणतेही अधिकार नसतांना देखील संस्थेचे पदाधिकारी/ सदस्य आयोगाच्या नावाखाली 
लोकांना समन्स बजावणे, धमकी देणे, पैसे उकळणे ब आयोगाच्या नाबाचा गैरवापर करुन 
Riera तसेच शासनाची फसबणूक करीत असते. सदर बाब आयोगाच्या निदर्शनास आल्यानंतर 
ब.आयोगाने तपास केल्यानंतर आयोगाच्या निदेशाप्रमाणे पोलीसांनी सदर संस्थे विरुध्द गु. र.क्र. 
१३५/०७ भा.द.वि. कलम ३८४,४१९ ब ५११ अन्बये गुन्हा दाखल केला असून संस्थेचे अध्यक्ष ब 
उपाध्यक्षांना अटक करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणांचे गांभीर्य पाहता अशा प्रकारच्या 
सेस्थाकडून लोकांना त्रास होऊ नये तसेच अशा बाबींना व्यापक प्रसिध्दी मिळावी या दृष्टोने 
आयोगाने खालील प्रमाणे शिफारस राज्य शासनास केली आहे. 
The Commission, therefore, recommends the Additional Chief 
Secretary (Home), Government of Maharashtra, to take stern action of 
prevention /prohibition against Non-Govetnmental Organizations (NGO) 
Operating / using the name of Human Rights Organization, by giving wide 
publicity and such other mode as deem necessary against them. 

| It is also recommended that such organization may be prevented for 


misusing the Gavernment titles and emblems and alsa nat ta send netices / 


summons to the victims and thereby extorting money in the name of settling 
the matter-: | | 
-:परिपत्रक :- 
प्रस्तावनेत नमृद केल्याप्रमाणे वंस्तुस्थिंती ब राज्य मानवी हक्क आयोगाने केलेली 

शिफारस लक्षात घेता, मामब अधिकाराच्या नाबाचा AAT करणा-या संस्थांकडून जनतेला त्रास 
होऊ नये तसेच त्यासाठी शासनाच्या नाबाचा ब बोधचिन्हांचा गैरवापर अशा संस्थांकडून होऊ नये या 
दृष्टीने खालील प्रमाणे सूचना सर्व संबंधित:पोलीस यंत्रणांना देण्यात येत आहेत. | 
(१ आपल्या कार्यकक्षेत अशा प्रकारे मानवी हक्क संघटनेच्या नावाचा दुरुपयोग RET SHS 
धमकावणे, समन्स पाठविणे, पैसे उकळणे इत्यादी कारबाया करीत असलेल्या संस्थांचा शोध घेऊन 
त्यांच्या विरुध्द प्रचलित कायद्यान्वये योग्य ती कार्यबाही करावी. 7 
(२) तसेच अशाप्रकारे ज्या संस्था जनतेस नोटीस/समन्स पाठविणे, संबंधितांकडून प्रकरण 
मिट्विण्याच्या नाबाखाली खंडणी घेणे इत्यादीसाठी शासनाच्या नाबाचा किंबा बोध चिन्हांचा गैरवापर ' 
करत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्या -बिरुध्द संबंधित कायद्याच्या तरतूदीनुसार कारबाई करण्यात 
यावी. | 
(३) अशा संस्थाकडून जनतेला.त्रास होऊ नये ब लोकजागृती व्हावी याकरीता पोलीस यंत्रणेकडून 
करण्यात आलेल्या कार्यबाहीस पोलीस थंत्रणेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात व्यापक प्रसिध्दी द्यावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नांबाने 


i | 


र | (रु.न. देशमुख ) | 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, 


१) पोलोस महासंचालक, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सर्व) 
३) पोलीस आयुक्‍त (सर्व), 

४) जिल्हा पोलीस अधिक्षक (सर्व ) 

५) सचिव, राज्य मानवी हक्‍क आयोग, मुंबई. 


2१३ 
क व्वा 


